रोजगार हमी योजना विभागाच्या नवीन प्रशासन 
भवन, १६ वा मजला येथील पूर्व व पश्चिम बाजू 
कडील मोकळ्या जागेत बैठक व्यवस्था / 
नुतनीकरणास (विद्युतीकरण) प्रशासकीय व 
वित्तीय मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.४८/मग्रारो-३ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ फेब्रुवारी, २०२३ 


वाचा: १. कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांचे क्र.काअ/प्रकल्प/वि/१३५/२०२२, दि.१४.०२.२०२२ 
२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई यांचे 
क्र.मुऑ(मु/का.२/ ७०३/२०२२, दि.२५.०२.२०२२ 


प्रस्तावना : 

रोहयो प्रभागाकरिता नवीन प्रशासन भवन येथील १६ वा मजला येथील पूर्व बाजू (अंदाजे 
२४०९ चौ.फू.) व पश्चिमेकडे (२५० चौ.फू) जागा उपलब्ध आहे. त्या अनुषंगाने नुतनीकरण व 
विद्युतीकरणासाठी येणाऱ्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त करुन 
घेण्यात आले. कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी 
केलेल्या रु.४१,१३,१६७/- (रु.एक्केचाळीस लक्ष तेरा हजार एकशे सदुसष्ट फक्त) इतक्या रकमेचे 
खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय तसेच वित्तीय मान्यता 
देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय -: 

रोहयो प्रभागाकरिता नवीन प्रशासन भवन येथील १६ वा मजला येथील पूर्व बाजू (अंदाजे 
२४०९ चौ.फू.) व पश्चिमेकडे (२५० dH) जागा उपलब्ध आहे. सदर जागेवर बैठक व्यवस्था, 
विद्युतीकरण तसेच वातानुकुलीत यंत्र बसविण्याकरिता वाचा १ येथील अंदाजपत्रकाप्रमाणे 
नुतनीकरणाचे काम करण्याकरीता कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मुंबई यांनी सादर केलेल्या केलेल्या रु. ४१,१३,१६७/- (रु.एक्केचाळीस लक्ष तेरा हजार 
एको सदुसष्ट फक्त) इतक्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात येत 
आहे. 
२. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक “ओ-३ मुख्यशिर्ष - २५०५- ग्रामीण रोजगार- ६०- इतर 
कार्यक्रम-००१-रोजगार हमी योजना- पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना (०१(०१) रोजगार हमी 
योजना (२५०५ 0022) (खर्चाचे उद्दिष्ट संकेतांक - १३ कार्यालयीन खर्च)” या लेखाशिर्षाखाली सन 
२०२२-२३ या वित्तीय वर्षात मंजूर झालेल्या तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 
३. सदर रक्कम “EXECUTIVE ENGINEER, PROJECT ELECTRICAL DIVISION, 
P.W.D., MUMBAI” वर उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे. कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत 
विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांना हा खर्च करण्यास आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित करण्यात येत असून, त्यांनी यासंदर्भात केलेल्या खर्चाचा तपशील या विभागास 
त्वरीत सादर करावा. 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्थाप-२०२१/प्र.क्र.४८/मग्रारो-३ 


8. 


सदर शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या सहमतीने आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 


संदर्भ क्रमांक ७७/१४३४/व्यय-८, दिनांक ३१.०३.२०२२ अन्वये दिलेल्या मान्यता तसेच शासन 


निर्णय वित्त विभाग क्र. विअप्र-२०१२/प्र.क्र.3०/१३/विनियम, दि.१७.०४.२०१५ वित्तीय अधिकार 
नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला उप विभाग-पाच मधील नियम १३४ नुसार प्रशासकीय 
विभागास असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


& 7 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०२०९१६१८२४६११६ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


Go 


११ 
१२ 
१३ 
१5 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
SAMPADA. 76760 (००५८०८५७७७ ळाळ 
VANJARE 6) 
(संपदा दिपक वंजारे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


=I shtra, 
9BFB3CE34443EAA3 1 BF2EE9A179C242E1A526D 
DA DEEPAK VANJARE 
30° 


अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032, 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२ 
अपर मुख्य सचिव (लेखा व कोषागारे), वित्त विभाग मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo 032 
अपर मुख्य सचिव (रोहयो), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र -१, मुंबई. 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, मुंबई 
अधिक्षक अभियंता (इलाखा शहर), सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मर्झबान पथ, बांधकाम भवन, 
मुंबई 
) कार्यकारी अभियंता, प्रकल्प विद्युत विभाग, सा. बां. मंडळ, ५ वा मजला, मर्झबान पथ, 
बांधकाम भवन, मुंबई 
)अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 
) रोख शाखा (का-१४२२), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) सहाय्यक संचालक (लेख), मग्रारो-७, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
) निवडनस्ती, मग्रारो-३. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


